महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव माहिमेची 
जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-१७/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २३ मार्च, २०१५ 


वाचा : 
१) झासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 
२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/मगातंमुगा 
/जाहिरात/ ७३/२०१४ दि.१३/०२/२०१५ 


प्रस्तावना : 
शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 


गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाडावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. आकाराची 
कृष्ण धवळ जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अमरावती परिक्षेत्रातील सर्व "ब" 
व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. 
त्यासंबंधीची १०३ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या 
देयकावर रुपये ३,७९,६००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे फक्त ) एवढा खर्च येणार 
असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये ३,७९,६००/- (अक्षरी रुपये तीन 
लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे फक्त ) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
१०३ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे १०३ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये ३,७९,६००/- ( 
अक्षरी रुपये तीन लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे wad) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-१७/पोल-१५ 


वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 
धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 
५. याखाली होणारा खर्च रुपये ३,७९,६००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे फक्‍त 
) मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखालील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक १०३/२०१५, व्यय-७ 
दि.२४/२/२०१५ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२४१२४५४७७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


Ramdas Sahebrao Khomane 


DN: CN = Ramdas Sahebrao 


Sahebrao Khomane, C = IN, S = Maharashtra, 


O = Government Of Maharashtra, 


Khomane OU = Desk Officer 


Date: 2015.03.27 12:54:50 +05'30" 


सोबत : विवरणपत्र (रा.सा. खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 

प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (१०३ बीलासह) 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 

५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रा.,बुलळढाणा,अकोला,वाशिम,यवतमाळ. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती ग्रा.,बुळढाणा,अकोळा,वाशिम,यवतमाळ. 

१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, (पोलळ-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-०२१५/प्र.क्र-१७/पोल-१५, दि. २३ मार्च, 2094 सोबतचे विवरणपत्र 


जाहिरात प्रसिध्द कव क 
वर्तमानपत्राचे नाव दिनांक देयक क्रमांक व दिनांक | देयकाची रक्‍कम 
केल्याचा दिनांक 


os 
3 
सांध्य दैनिक अमरावती दर्पण, अमरावती 
Taal जळो 
ee 


A 


AN 


ae) 


BRIA, अकता ane 
os [Raa अकोला OR 
दैनिक 

१ 

२ 

दु 


4 


ळ 


q 


ios 


८ ee RE 
दैनिक युवामंच, अकोला 


र 
१0 
२ 
8 


FAGR TABLE\CR 17 


र 
० 
8 
र 
० 


a 
1. 
: 
व 
१९ 
> 
हिनी 
as 


दैनिक अकोला दर्शन, अकोला २९/४/२०१२ 


३४२ 
, अकोला शिक काशा 
, अकोला ०२ 


३१ 
३२ 


a 


oe 


AN] AW 
o | «७ 
oe 


oe 


दैनिक पुण्यनगरी, अकोला ०२-१०-२०१२ 

एकूण १,०५,६००/- 

् 
लोकपथ, ३६८ 


ळ mM 
oe 


Reale ae eevee |e |r 
ahaa am 
४३ दैनिक देशोन्नती, बुलढाणा ६,४००/- 

४६ दैनिक gaa, बुलढाणा 


A 


oC 9८ CC] “८० | w 
= 0 | “0 


द 


५२ |दैनिक अकोला दर्डन, बुलढाणा 
दैनिक नवयुगवाणी, बुलढाणा 

प्रगती हिदी दैनिक, बुलढाणा 
५६ प्रगती हिंदी दैनिक, बुलढाणा 
दैनिक आव्हान, बुलढाणा 
दैनिक मातृभूमी, बुलढाणा 


A 


ea 
AN 


GS 


Ls 


FAGR TABLE\CR 17 


दैनिक विश्वविजेता, बुलढाणा २९/०४/२०१२ 


७६ fara दैनिक विश्वविजेता, बुलढाणा 

एकूण 
1) यवतमाळ 111. 

are 

a वतन 

दैनिक ; 


७८ 
(9S 
८० 


८१ 


ios 
AN 


८ 


ळ 


(डड 


८ 


२ 
टो 
र 
सांध्य दैनिक यवतमाळ मार्मिक, यवतमाळ | २९/०४/२०१२ 
सन्य हेगिकयवतमाळ नाविक, यवतमाळ [3 


0) 


& 
दैनिक निर्भय संचार, यवतमाळ २९/०४/२०१२ निसं/०१/२०१२ 
3 [fra निर्भय संचार, यवतमाळ ३०/०४/२०१२ निसं/०२/२०१२ 


(१५ 
बि 
ey 
pes 
a 
ee 
ei 
ह 
: 


FAGR TABLE\CR 17 


९४ [दैनिक कर्दनकाळ, यवतमाळ २९/०४/२०१२ 


र 
Poe 


| १०१ | दैनिक यवतमाळ वाणी, यवतमाळ १४/०८/२०१३ २२१४ 


दैनिक महाविदर्भ, यवतमाळ १४/०८/२०१३ १७/वायटीएल/१३/१४ 


tra et 
— i 
Foal एकूण ३,७९,६००/- 


FAGR TABLE\CR 17 


